RNINo . MAHBIL / 2012 / 47985 
www.dgps.maharashtra.gov.in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - पुणे विभागीय पुरवणी 


वर्ष - १० , अंक - ३२ ] 


सोमवार , नोव्हेंबर १५ , २०२१ / कार्तिक २४ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे ४ 


असाधारण क्रमांक ३२ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
विभागीय आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक , नगरपरिषद प्रशासन , पुणे विभाग , पुणे यांजकडून 
विभागीय आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक , नगरपरिषद प्रशासन , पुणे विभाग , पुणे यांचेकडून महाराष्ट्र शासन 
राजपत्र असाधारण भाग एक - अ पुणे विभागीय पुरवणीमध्ये प्रसिद्ध करणेत आलेल्या ( पुढील तक्त्यामधील 

रकाना क्रमांक ४ मध्ये दर्शविलेल्या ) नगरपंचायतींचे सदस्य संख्येचे शुद्धिपत्रक 


- 


, 


, 


, 


क्रमांक न.प्रा.प्र . - १ / कावि -१०५८ / २०२१ / शुद्धिपत्रक .-- मा . सचिव , राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांचेकडील पत्र क्रमांक रानिआ / 
नपं -२०२१ / प्र . क्र . ३ / का . ०६ , दिनांक ९ नोव्हेंबर २०२१ अन्वये नगरपंचायतीच्या सदस्य संख्येबाबत संबंधित विभागीय आयुक्त यांनी शासन 
राजपत्रात प्रसिद्ध करणेबाबत कळविलेले आहे , तसेच सन २०२१ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ६ , दिनांक १ ऑक्टोबर २०२१ अन्वये 
महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ मध्ये कलम ९ च्या पोट - कलम ( २ ) मधील खंड ( ड ) मध्ये 
सुधारणा करण्यात आली आहे . 

त्याअर्थी , जिल्हा सोलापूरमधील वैराग व नातेपुते नवनिर्मित नगरपंचायतींची सदस्य संख्या दिनांक ११ नोव्हेंबर २०२१ चे आदेशान्वये 
निश्चित करण्यात आलेली असून दिनांक १३ नोव्हेंबर २०२१ रोजीचे राजपत्रात प्रसिद्ध झालेली आहे , तसेच जिल्हा पुणेमधील देहू , 
सोलापूरमधील माढा व महाळुग - श्रीपूर व सातारामधील पाटण नगरपंचायतींचे ना.मा.प्र . चे सदस्य संख्येबाबतदेखील शुद्धिपत्रकाद्वारे दिनांक 
१३ नोव्हेंबर २०२१ चे राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहे . 

तद्नंतर मा . राज्य निवडणूक आयुक्त यांचेकडील दिनांक १२ नोव्हेंबर २०२१ च्या आदेशान्वये ना.मा.प्र . साठी २७ टक्क्यांवर 
आरक्षण देता येणार नाही म्हणजेच कमाल ४ जागा ना.मा.प्र . साठी देता येतील , हे स्पष्ट केले आहे . 

तथापि , जिल्हा पुणेमधील माळेगाव ( बुद्रुक ) , सातारामधील लोणंद , कोरेगाव , वडूज , खंडाळा , दहीवडी , सांगलीमधील कडेगाव , 
खानापूर , कवठेमहांकाळ व सोलापूर जिल्ह्यामधील माळशिरस , वैराग , नातेपुते नगरपंचायतीसाठी ना.मा.प्र . जागांसाठी आरक्षण देताना ५ 
जागा दिलेचे दिसून येत आहे . सबब , सदर नगरपंचायतींमध्ये निवडून द्यावयाची सदस्यांची संख्या त्याचप्रमाणे स्त्री सदस्यांची संख्या 
( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या इतर मागासवर्ग यांच्या सदस्य संख्येसह ) आणि अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती 
व नागरिकांच्या इतर मागासवर्गासाठी आरक्षित सदस्य संख्या सोबतच्या तक्त्यामध्ये जोडल्यानुसार दुरुस्त सदस्य संख्या निश्चित करण्यात 
येत आहे . 


, 


( १ ) 


एच -२८३ , भाग एक - अ ( असा . ) पु.वि.पु. - ३२ 


u 


क्र . 


शासन 


अनु . नागरि 


स्त्रियां- अनु . 


अनु . नागरि 


नाव 


राजपत्र 


सदस्य 


अनु . नागरि 


विभागीय आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक , नगरपरिषद प्रशासन , पुणे विभाग , पुणे यांचेकडून महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ , पुणे विभागीय पुरवणीमध्ये प्रसिद्ध करणेत आलेल्या ( खालील तक्त्यामधील रकाना क्रमांक ४ मध्ये दर्शविलेल्या ) नगरपंचायतींचे सदस्य संख्येचे शुद्धिपत्रक पूर्वी राजपत्रात प्रसिद्ध केलेली संख्या शुद्धीपत्रकान्वये करावयाची सदस्य संख्या 

टीप अ . जिल्ह्याचे नगर महाराष्ट्र निवडून राखून ठेवलेली सदस्य संख्या रकाना ६ पैकी स्त्रियांसाठी राखून राखून ठेवलेली सदस्य संख्या रकाना १४ पैकी स्त्रियांसाठी राखून नाव पंचायतीचे द्यावयाची स्त्रियां- अनु . ठेवलेल्या जागांची विभागणी 

ठेवलेल्या जागांची विभागणी साठी जाती- जमाती- कांच्या 

अनु . अनु . नागरि- सर्व- साठी जाती- जमाती- कांच्या अनु . 

सर्व संख्या ( ५० साठी साठी मागास- जाती- जमाती- कांच्या साधारण ( ५० साठी साठी मागास- जाती- जमाती- कांच्या साधारण भाग १ - अ टक्के ) वर्गासाठी साठी साठी मागास 

टक्के ) 

वर्गासाठी साठी साठी मागास 
पुणे रकाना वर्गासाठी 

रकाना वर्गासाठी विभागीय ७ पैकी ८ पैकी रकाना 

१५ पैकी १६ पैकी रकाना पुरवणीमध्ये 

९ पैकी प्रसिद्धीचा क्रमांक व दिनांक 


असाधारण 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ 


रकाना 


रकाना 


१७ पैकी 


१ 


२ 


४ 


५ 


६ 


७ 


९ 


१० 


११ 


१२ 


१३ 


१४ 


१५ 


१६ 


१७ 


१८ 


१ ९ 


२० 


२१ 


२२ 


--- 


१ पुणे 


९ 


२ 


o 


५ 


O 


३ 


५ 


९ 


२ 


O 


० 


१ 


२ 


६ 


१ - माळेगाव क्रमांक 

१७ ( बुद्रुक ) न.पा.प्र . - १ / ( नव 

कावि -४५० / २०२१ निर्मित ) दिनांक 


१०-५-२०२१ . 


१७ 


९ 


२ 


१ 


५ 


१ 


१ 


४ 


९ 


२ 


१ 


४१ 


१ 


२ 


५ 


२ सातारा २ - लोणंद क्रमांक 

न.पा.प्र . - १ / 
कावि -४ ९ / २०२१ , 
दिनांक 


टीप . - सन २०१६ साली लोणंद नगरपंचायतीची 
पहिलीच निवडणूक 
असलेने अनुसूचित 
जमातीसाठी अनुज्ञेय 
असलेले १ पद 
सोडतीद्वारे अनुसूचित जमातीसाठी आरक्षित झाले होते . विद्यमान होणाऱ्या निवडणुकीसाठी सदर पद अनुसूचित जमाती महिलांसाठी आरक्षित होणार आहे . 


पुणे विभागीय पुरवणी , १५ नोव्हेंबर २०२१ / कार्तिक २४ , शके १ ९ ४३ 


११-१-२०२१ . 


शुद्धिपत्रक 
-- 
चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


१० 


११ 


१२ 


१३ 


१४ 


१५ 


१६ 


१७ 


१८ 


१ ९ 


२० 


२१ 


२२ 


९ 


२ 


O 


५ 


५ 


१ 


O 


० 


३ 


५ 


९ 


२ 


O 


० 


४ 


१ 


० 


२ 


६ 


२ सातारा ३ - कोरेगाव क्रमांक 

१७ न.पा.प्र . - १ / 
कावि -८४ / २०१६ , दिनांक 


१४-३-२०१६ . 


४ - वडूज 


क्रमाक 


१७ 


२ 


५ 


१ 


० 


३ 


५ 


२ 


O 


४१ 


२ 


६ 


न.पा.प्र . - १ / 
कावि -२१७ / २०१६ , दिनांक 


६-६-२०१६ . 


१७ 


९ 


० 


५ 


२ 


० 


९ 


० 


४ 


२ 


२ 


५ 


५ - खडाळा क्रमांक 

न.पा.प्र . - १ / 
कावि -२२० / २०१६ , दिनांक 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ --- पुणे विभागीय पुरवणी , १५ नोव्हेंबर २०२१ / कार्तिक २४ , शके १ ९ ४३ 


६-६-२०१६ . 


९ 


२ 


० 


५ 


१ 


० 


३ 


५ 


९ 


२ 


O 


o 


४ 


or 


१ 


० 


२ 


६ 


६ - दहिवडी क्रमांक 

१७ न.पा.प्र . - १ / 
कावि -२१ ९ / २०१६ , दिनांक 


६-६-२०१६ . 


९ 


२ 


० 


५ 


१ 


५ 


२ 


O 


० 


४ 


१ 


६ 


३ सांगली ७ - कडेगाव क्रमांक 

१७ न.पा.प्र . - १ / 
कावि - ९ १ / २०१६ , दिनांक 


२३-३-२०१६ . 


१७ 


२ 


० 


५ 


مل 


१ 


O 


३ 


५ 


२ 


O 


४१ 


६ 


८ - खानापूर क्रमांक 

न.पा.प्र . - १ / 
कावि - ९ ३ / २०१६ , दिनांक 


२३-३-२०१६ . 


oc 


शुद्धिपत्रक 
-- 
चालू 


२ 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


९ 


१० 


११ 


१२ 


१३ 


१४ 


१५ 


१६ 


१७ 


१८ 


१ ९ 


२० 


२१ 


२२ 


१७ 


९ 


O 


५ 


O 


४ 


९ 


३ 


0 


० 


४ 


२ 


२ 


५ 


4 


३ सांगली ९ - कवठे- क्रमांक 

महांकाळ न.पा.प्र . - १ / 

कावि - ९ २ / २०१६ , दिनांक 


२३-३-२०१६ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ 


१७ 


९ 


३ 


५ 


२ 


३ 


४ 


९ 


३ 


O 


४ २ 


२ 


५ 


४ सोलापूर १० - माळ - क्रमांक 

शिरस न.पा.प्र . - १ / 

कावि -५० / २०२१ , दिनांक 


११-१-२०२१ . 


९ 


२ 


० 


५ 


१ 


O 


३ ५ 


९ 


२ 


० 


४१ 


O 


२ 


६ 


११ - वैराग क्रमांक 

१७ ( नव- न.पा.प्र . - १ / 
निर्मित ) कावि -१०५७ / २०२१ , 

दिनांक 


११-११-२०२१ . 


९ 


३ 


० 


५ 


५ 


२ 


० 


३ 


९ 


३ 


O 


० 


४ 


२ 


२ 


५ 


१२ - नातेपुते क्रमांक 

१७ ( नव- न.पा.प्र . - १ / 
निर्मित ) कावि -१०५७ / २०२१ , 

दिनांक 


११-११-२०२१ . 


पुणे विभागीय पुरवणी , १५ नोव्हेंबर २०२१ / कार्तिक २४ , शके १ ९ ४३ 


सौरभ राव , 


प्रादेशिक 
संचालक 
तथा 
विभागीय 
आयुक्त 
, नगरपरिषद प्रशासन , पुणे विभाग , पुणे . 


पुणे , १५ नोव्हेंबर २०२१ . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE - 411 006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . 


EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


